कृषि विभागातील विविध योजनांमधील 
अस्थायी पदे सन २०२०-२१ मध्ये चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११जे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य - २०१९ / प्र.क्र.३८/ ११-ओ, 
दिं:१९:०९:२०१९ 

२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.का. सां-५/टिआरए/यो.प्रस्ताव/१३/२०२०, दि.१८.१.२०२० 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.सां-४/आसीएस/१४/२०२०, दि. १८.१.२०२०. 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०९९६/२०-२१/प्र.क्र.१०/आस्था-५ (निप) / 
६७१३, दि.१५.०२.२०२०, 

५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना व पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना या योजनांमधील अस्थायी पदे (सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून) सन २०१९-२० मध्ये दिनांक ०१.१०.२०१९ ते 
२९.२.२०२० या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
२. ज्या शासकीय विभाग व कार्यालयातील सर्व मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा पूर्ण होऊन उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात येऊन शासन निर्णय निर्गमित झाळेला 
आहे अशा सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयातील सुधारित आकृतिबंधातीळ सर्व अस्थायी पदांना 
आवश्यकतेनुसार दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त 
संदर्भ क्र. ५ येथील वित्त विभागाच्या दि. १२.२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांना देण्यात आलेले आहेत. 
३. वित्त विभागाच्या दि.१२.०२.२०२० च्या शासन निर्णयातील निदेझांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध 
निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण 
करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व 
“क” मध्ये नमूद योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० पासून दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना व पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना” या तीन योजनांकरिता या शासन 
निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब” व “क” मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे १३, ५८ व २२ अस्थायी 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


पदे दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० या कालावधीकरिता चालू ठेवण्यास या आदेशान्वये शासनाची 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


री 


वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२० अन्वये 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3: 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००२२७१७१९१०८२०१ असा आहे. प्रस्तुत शासननिर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Neeta Eknath see coven arora ar AD 


a 


'd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c53; 


425e54d187a7 


+ INumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be575487764 
hin e 92ba36e77ea1c4aa53b, 


Date: 2020.02.27 17:26:02 +05'30' 


(निता शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

. उप सचिव (99-3), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 

. कृषि संचालक (स्वी 

. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 

. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

९. 
१० 


कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 


.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 


चेतना कॉलेज समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 


११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१२.सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 
१३.अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 
१४.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

१५.जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्राळय, मुंबई-३२ 

१९. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०. कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१. निवड नस्ती (११-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


विवरणपत्र ' अ' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-जअे, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी,२०२० चे सहपत्र 
जागतिक कृषि विषयक गणना योजनेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
क्र. देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 
ग्रेड पे सातव्या 
आयोगानुसार 
सुधारित मेट्रिक स्तर 


"मागणी क्र. डी - 3 
२४०१ 
-पीकसंवर्धन 


उप आयुक्त, 
कृषि गणना 
(म.कृ.से., गट-आ) 


(सहसंचालकांचे महाराष्ट्र १११ 
पदावनत केलेले पद) अर्थशास्त्र 
सांख्यिक कृषि १५,६०० -३९,१०० सांख्यिकी 


गणना (म.कृ.से., ५६१००-१७७५०० केंद्र पुरस्कृत 
गट-अ) योजना 


तंत्र अधिकारी ९३००-३४,८०० | ४६०० (०० (१०) जागतिक 
(सांख्यिकी) ४४९००-१४२४०० कृषि गणना (१०० 
(म.कृ.से., गट-ब) टक्के केंद्र 
वरिष्ठ सांख्यिकी ९३००-३४,८०० ७४०० पुरस्कृत) 
सहायक/कृषि ४१८००-१३२३०० (२४०१ ०९९६)" 
अधिकारी, (गट-ब) 

(कनिष्ठ) 


५ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक, | ९३००-३४,८०० ४२०० 5१३: 
टक | अकळ 
६ | सहाय्यक अधिक्षक, | ९३००-३४,८०० ४२०० 5१३: 
(शी की 


वरिष्ठ लिपिक / ५२००-२०, २०० २४०० $८: 
लघुटंकलेखक, २५५००-८११०० 
गट-क 


लघुलेखक (उच्च ९३००-३४,८०० ४ 
श्रेणी), गट-ब ४१८००-१३२३०० 
(अराजपत्रित) | 
९ | लिपिक, गट-क ५२००-२०,२०० १९०० 8६: 
| 
१९९००-६३२०० 
१५०००-४७६०० 


एकूण 


-O 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


विवरणपत्र 'ब' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-अ, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी,२०२० चे सहपत्र 
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 
वेतनश्रेणी कार्यालय 


ग्रेडपे सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित 
मॅट्रिक स्तर 


लेखाशीर्ष 


मुदतवाढ 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची संख्या 


मूळ वेतन 


३ 


कृषि उपसंचालक | १५६००-३९१०० | ५४०० | S-2o :५६१००-१७७५०० मागणी क्र.डी-३ 
(सां)म.कृ.से.वर्ग-१ eae शिक २४०१- पीक संवर्धन 
र ृषिआयुक्तालय | १५१. का अर्थशाख 
ae 
मवाळ बळ 5.12 
Ria ae 
एकूण कृषिविषयक 
तंत्र अधिकारी ९३००-३४८०० ४६०० | 8-१६: ४४९००-१४२४०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक १ | आकडेवारीचा वेळेवर 
(सांखिकी) विभागीय कृषि सहसंचालक,लातूर | १ | हता bee 
म.कृ.से.वर्ग-२ विभागीय कृषि सहसंचालक, ७०९१२१६) 
अमरावती 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर 


AD 


एकूण 


विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 


कृषि अधिकारी ९३००-३४८०० 5-१५: ४१८००-१३२३०० 
४४०० 


विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक. 
कोल्हापूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक. 
औरंगाबाद 


> 
> 


एकूण 


विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे २ 
कृषि पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० ४२०० | 8-१३: ३५४००-११२४०० 


-2 
०८ 


नि 
कि जी 
a 
ioe 
५) 


वर्ग-३ विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक. 


-0 
ay 


ल 

कोल्हापूर 

विभागीय कृषि सहसंचालक. 
सहसंचालक. 


me} 
S 


औरंगाबाद 
विभागीय कृषि सहसं 
नाशिक 
विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक. 
अमरावती 

विभागीय कृषि सहसंचालक. 
नागपूर 


> 
> 
> 


ak 
~ 


क. 
क. 
क. 
क. 


> 
> 


क. 


एकूण 


AJ A} Oo oO 
pre} 0 | “0 on 


ia 
२३ | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० | 8-१: १५०००-४७६०० विभागीय कृषि सहसंचालक, 
Ea eed 
२४ विभागीय कृषि सहसंचालक, 
hai i 
एकूण ३ 
क्क en ष्ट 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०२०/प्र.क्र.१३३/११ञे, 


विवरणपत्र 'क' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०२०/प्र.क्र.१३३/११-अ, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी,२०२० चे सहपत्र 
पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना 
अ.क्र. | पदनाम aa कार्यालय मुदतवाढ _ 

देण्यात 

आलेल्या 

अस्थायी 

पदांची 
संख्या 


८ 


मूळ वेतन सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित 
मॅट्रिक स्तर 
मागणी क्र.- डी-३ 


कृषि ९३००-३४८०० ४२०० | S-93: ३५४००-११२४०० | कृषि आयुक्‍तालय क्र.- डी- 
पर्यवेक्षक २४०१ - पीकसंवर्धन 


एकूण २ १११ - कृषि 


२३००-३४८०० | ४६०० | 3-१६:४४९००-१४२४०० | विभागीय कृषि सहसंचालक शि अर्थशास्त्र व 
पुणे सांख्यिकी 
विभागीय कृषि सहसंचालक. a केंद्र पुरस्कृत 
ठाणे योजना 
विभागीय कृषि सहसंचालक he (००) (99) पिकांच्या 
कोल्हापूर आकडेवारीत 
विभागीय कृषि सहसंचालक. विने सुधारणा (केंद्र 
औरंगाबाद पुरस्कृत) 


i a] (४0१२५७९ 


8300-38200 | ४२०० S-93: ३५४००- विभागीय कृषि सहसंचालक ३ 


पर्यवेक्षक ११२४०० 
विभागीय कृषि सहसंचालक, ३ 


विभागीय कृषि सहसंचालक ३ 
कोल्हापूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक ३ 
औरंगाबाद 


ee जून कर 


“-०| ७ 


| शिपाई ४४४०-७४४० ३०० | 5-१: १५०००-४७६०० | विभागीय कृषि सहसंचालक शिंगी 
किं डा 
विभागीय कृषि सहसंचालक, शिक 
bel यण 
व्यं 
१३ विभागीय कृषि सहसंचालक, a 
i औरंगाबाद 
एकूण | og 
एकूण २२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


